आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात साक्षर भारत 
योजना करीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २२०२ आय ६९३) 
(राज्य हिस्सा - २२०२ आय ७०१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ मार्च २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, 
दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२) केंद्र शासन, मानव संसाधन मंत्रालय यांचे पत्र क्र. 5.९0.९-८/२०१४-॥॥_॥॥-, Dt.28.02.2020, 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/कार्या-६, दि.८.१.२०२१. 
४) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.साभाका-२०१९/प्रक्र.९३/एसडी-२. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या साक्षर भारत योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून दि.४.२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
रु.१९२.०४४५८ लाख इतका निघधी प्राप्त झाला होता. त्या अनुषंगाने दि ८.१.२०२१.रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये साक्षर भारत योजनेसाठी केंद्र हिस्सा रु ९६.०२५.लाख व राज्य हिस्सा रु ६४.०१५.लाख 
असा एकूण रु १६०.०४.लाख इतका निधी शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आलेला होता. 
उर्वरीत केंद्र निधीच्या वितरणासाठी सन २०१२-०२ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून केंद्र 
हिस्सा रु९६..०१९५८ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.५०.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत 
संदर्भाधीन क्र४. अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या मान्यतेस 
अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत साक्षर भारत योजनेकरीता केंद्र हिस्सा रु.९६.०१९५८ 
लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.५०.०० लाख असा एकूण रु. १४६.०१९५८ लाख इतका निधी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्षवकेद्र / बाब सन २०२१-२२ या शा.नि. अन्वये 
नाव राज्य हिस्सा मधील सुधारीत । वितरीत करण्यात 
अंदाज येत असलेला निधी 
P| 2 3 a 5 

साक्षर २२०२ आय ६९३ ३१, सहायक १००.०० ९६.०१९५८ 

भारत केंद्र हिस्सा अनुदाने 

योजना (६०%) (वेतनेतर) 
२२०२ आय (9०१ ५०.०० ५०.०० 

राज्य हिस्सा 
(४० %) 

एकूण १५०.०० १४६.०१९५८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. १४६.०१९५८ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी सेहेचाळीस लाख एक हजार 
नऊडी अठ्ठावन्न फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण 
विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२३/व्यय-१४, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११६३४५२३०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVE EP ARTMENT, postalCode=400032, 
st=I 
3f9dee’ ८931८5. १८48977371098९400€९चर्फि 
ria 
5, 
Date: 2022.03.31 20:12:10 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
2 


2: 80380 FAC78848FBF7F7613, 
B5820B47955BC1BABB173F20 
”AVINDRA D AUTE 


प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

९. अधिदानव लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. शालेय शिक्षण विभाग, एसडी-२, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 

१४. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


